संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय 

कार्यालयातील अस्थायी पदांना दिनांक १ 
मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. सांकास १११९ (१५) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/६२२, 


दिनांक ५ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ मार्च, 
२०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ या कालावधीसाठी अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 


प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
यांनी त्यांच्या उपर्निदिष्ट क्र. २ येथील पत्रान्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 


केलेली विनंती विचारात घेऊन शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 


खालील एकूण १६ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम मंजूर अस्थायी | वेतन स्तर सुधारीत वेतन 
क्र पदांची संख्या 
ira सहाय्यक लेखा परिक्षा अधिकारी 1 १__| एस - १५ ४१८०० - १३२३०० 
२ | सहाय्यक लेखा अधिकारी — aa एस - 94 ४१८००- १३२३०० 
३ | सहाय्यक २ एस-८ २५५०० - ८११०० 
४ | लिपिक टंकलेखक |: a | एस - ६ १९९०० - ६३२०० 
५ | वाहन चालक शिकावा एस-६ १९९०० - ६३२०० 
६ । वीजतंत्री शिक अगा एस-८ २५५०० - ८११०० 
७ | सहायक ध्वनी तंत्रज्ञ a a Wa - & १९९०० - ६३२०० 
८ | शिपाई ३ एस-१ १५००० - ४७६०० 
९ | रंगमंच सहायक ie oe एस-१ १६६०० - ५२४०० 
| 90 | चौकीदार २ एस- १ १५००० - ४७६०० 
ह १ | माळी शिळ आ एस-१ १५००० - ४७६०० 
१२ | सफाईदार | WI - 49 १५००० - ४७६०० 
एकूण १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांकास १११९ (१५) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 


३. उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेली अस्थायी पदे खालील अटींच्या अधीन राहून 
दिनांक १ मार्च, २०२१ ते ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

अटी :- 

१. ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदाचा विनियोग 

करण्यात यावा. 
२. पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावे. 
३. या पदावरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. यासाठी होणारा खर्च त्या-त्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा आणि तो खालील नमूद केलेल्या HMA खर्ची टाकण्यात यावा. 

अ) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील कर्मचारी वृंदावरील खर्च - मागणी क्र. 
झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) 009 संचालन व प्रशासन, (०१) (०१) सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालय, (२२०५ १९५५) ०१ वेतन 

ब) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातील कर्मचारी वृंदावरील खर्च (योजनेतंर्गत) - 
मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) ००१ संचालन व प्रशासन, (०१) (०२) 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, (२२०५ १३७४) ०१ वेतन 

क) रंगभवन, रवींद्र नाटय मंदीर व ध्वनीमुद्रीत फित संग्रहालयाच्या कर्मचारी वृंदावरील खर्च 
- मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती प्रचाळन, (०१) (०१) 
शासकीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (२२०५ १७४१) ०१ वेतन 


प. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥१चीवा95909.90९.॥) 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक 
२०२१०३१२१५०२३३८५२३ असा आहे हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Ramrao ES 
Thorat 


(विलास रा. थोरात ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 

३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 

एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सांकास १११९ (१५) /प्र. क्र. ८६/सां.का.४ 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२ 

९. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


